महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद 
या कार्यालयास सन २०१९-२० या आर्थिक 
वर्षातील माहे जानेवारी, २०२० ते मार्च, २०२० या 
३ महिन्यांकरिता अनुदान वितरित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी २०१९/प्र.क्र.ई६१/का.४ 
मादाम कामा रोड, राजगुरु हुतात्मा चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: ०७.०२.२०२०. 


वाचा- 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक: अर्थसं- २०१९/प्रक्र.४४/अर्थ-३, दि.०१एप्रिल, २०१९ 
२) शासन परिपत्रक, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक: अविवि- २०१९/प्रक्र.१४/का-७, 
दि.०९ एप्रिल, २०१९ 
३) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक:बियुडी २०१९/प्रक्र.६१/का-४, 
दि.२० एप्रिल, २०१९ 
४) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक: अर्थसं- २०१९/प्रक्र.९२/अर्थ-३, दि.८ जुले, २०१९ 
4) शासन परिपत्रक, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक: क्रमांक: अविवि- २०१९/प्रक्र.१४/का-७, 
दि.२३ जुले, २०१९ 
६) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक:बियुडी २०१९/प्रक्र.ई६१/का-४, 
दि.०७ ऑगस्ट, २०१९ 
७) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक:बियुडी २०१९/प्रक्र.६१/का-४, 
दि.०३ डिसेंबर, २०१९ 
८) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद यांचे पत्र, क्रमांक: २०२०/ 
म.रा.वक्फ.न्या./ळेखा/१३/, दि.०७.०१.२०२०. 
९) areas परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक: अर्थसं- २०१९/प्रक्र.९२/अर्थ-३, दि.२२ जानेवारी, २०२० 
प्रस्तावना : 
महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद या कार्यालयास सन २०१९ -२० या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर 
असलेल्या अनुदानातून माहे जानेवारी, २०२० ते मार्च, २०२० या ३ महिन्यांच्या कालावधीकरिता अनुदान वितरित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : 
महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद या कार्यालयासाठी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात 
रु.१,३३,८०,०००/- (रुपये एक कोटी तेहतीस लाख ऐंशी हजार मात्र ) इतके अनिवार्य खर्चासाठी अनुदान मंजूर 
करण्यात आलेले आहे. संदर्भ क्र.१, २, ४ आणि ५ येथील परिपत्रकान्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन संदर्भ क्र.२,३,६,७ 
येथील शासन निर्णयान्वये माहे एप्रिळ, २०१९ ते डिसेंबर, २०१९ या नऊ माहसाठी रु.१,२८,४३,६००/- (रुपये एक 
कोटी अठ्ठावीस लाख त्रेचाळीस हजार VER मात्र) इतके अनुदान अध्यक्ष/ पीठासीन अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ 
न्यायाधिकरण, औरंगाबाद यांना वितरित करण्यात आलेले आहे. आता अध्यक्ष/ पीठासीन अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 
वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद यांनी संदर्भ क्र.८ येथील पत्रान्वये मागणी केल्यानुसार, आता वित्त विभागाने संदर्भ 
क्र.९ येथील परिपत्रकान्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद या 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी २०१९/प्र.क्र.६१/कार्या-४ 


कार्यालयासाठी माहे जानेवारी, २०२० ते मार्च, २०२० या तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी रु. १,८२,४०० / (रुपये एक 
लाख ब्याऐंशी हजार चारशे मात्र) इतके अनुदान खाली दर्शविलेल्या मासिक निधी विवरणाप्रमाणे अध्यक्ष/पीठासीन 
अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात येत आहे. अध्यक्ष/पीठासीन 
अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद यांनी खर्च विहित मर्यादेत राहील याची दक्षता घ्यावी. सदर 
निधीच्या विनियोगाबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सदर निधीच्या विनियोगाबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 


अध्यक्ष/पीठासीन अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद यांनी शासनास सादर करावे 


“मागणी क्र.झेडई-१, २०५३, जिल्हा प्रशासन, (००)(१०१), आयुक्‍त (००)(०१) आयुक्‍त, औरंगाबाद, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, 
आस्थापना खर्च (२०५३१२५ ८)” 
अ. | लेखाशिर्ष तप्षीलवार | सन २०१९-२० [ATE एप्रिल २०१९ ।माहे एप्रिल २०१९ ते| माहे जानेवारी वितरीत करावयाचे अनुदान 
क्र साठी ते माहे मार्च, माहे डिसेंबर, २०१९) २०२० ते माहे मार्च, 
अर्थसंकल्पीय २०२० साठी ८०% | साठी वितरित २०२० साठी "जानेवारी; फेब्रुवारी, | मार्च, २०२० 
अंदाज प्रमाणे उपलब अनुदान वितरणासाठी २०२० २०२० 
अनुदान उपलब्ध अनुदान 
| ०६ दूरध्वनी, वीज व पाणी 
८४,००० ६७,२०० ५०,४०० १६,८०० ६५,६०० ५,६०० ६,६०० 
शुल्क 
Q १४ भाडेपट्टी व कर ७,५०,००० ६,००,००० ४,५०,००० १,५०,००० ५०,००० ५०,००० ५०,००० 
३ | २४ पेट्रोल तेल व वंगण ७८,००० ६२,४०० ४६,८०० १५,६०० ५,२०० ५,२०० ५,२०० 
एकूण ९,१२,००० ७,२९,६०० ५,४७,२०० १,८२,४०० ६०,८०० ६०,८०० ६०,८०० 


उपरोक्त खर्च “मागणी क्र.झेडई-१, २०५३, जिल्हा प्रशासन, (००)(१०१), आयुक्त (००)(०१) आयुक्‍त, 
औरंगाबाद, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, आस्थापना खर्च (२०५३१२५ ८) योजनेत्तर” या लेखाशीर्षाखाली खर्च 
टाकण्यात यावा. 

हा शासन निर्णय, शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक: अर्थसं- २०१९/प्रक्र.९२/अर्थ-३, दि.२२ जानेवारी, 
२०२० अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेताक २०२००२०७१६३७२४१११४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Tushar Dilip Rathod 


(तुषार दि. राठोड) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
अध्यक्ष/पीठासीन अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद, 
जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद, 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद, 
महालेखापाल 9/2 (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई/नागपूर, 
५. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-१, मुंबई/नागपूर, 
६. उपसचिव (व्यय-१/अर्थ१४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
कार्यासन अधिकारी (का-७, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


Cc ww A -0 


८. निवडनस्ती/कार्यासन-४ संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


